महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाणू प्रसारावरील 
प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मुंबई महानगर 
प्रादेशिक विकास क्षेत्र (॥.१॥.३.) तसेच पुणे 
महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्रातील (?.॥.१.) 
कार्यालयामधीलळ अधिकारी/कर्मचारी व 
अभ्यागतांना चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणे 
बंधनकारक करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.व का.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०७ एप्रिल, २०२० 


वाचा:- : १. शासन अधिसूचना,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : करोना-२०२० / 
प्र. क्र.५८ / आरोग्य-५, दिनांक १४ मार्च, २०२०. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / 
प्र. क्र. ३५/१८ (र.व का.), दिनांक १८ मार्च, २०२०. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / 
प्र. क्र. ३५/१८ (र.व का.), दिनांक २० मार्च, २०२०. 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / 
प्र.क्र. ३५/१८(र.व का.), दिनांक २३ मार्च, २०२०. 
शासन परिपत्रक:- 
कोरोना विषाणूंचा (COVID-98) प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये, तसेच राज्यातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचा संसर्ग होऊ नये म्हणून विविध प्रतिबंधात्मक उपाय योजना 
राबविण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन आदेशान्वये विविध सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
२. सद्यःस्थितीत मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र ॥.॥॥.३.) तसेच पुणे महानगर प्रादेशिक 
विकास क्षेत्रात (?.॥॥.३.) कोरोना विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता, शासकीय कार्यालयांमधील 
या विषाणूचा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, महानगरपालिका, 
महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम व इतर सर्व कार्यालयातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यालयीन 
प्रवेशापासून ते कार्यालय सोडेपर्यंतच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणे 
बंधनकारक करण्यात येत आहे. 
३. तसेच उक्त क्षेत्रातील सर्व कार्यालयामध्ये प्रवेश करण्याऱ्या सर्व अभ्यागतांनादेखील 
वरीलप्रमाणे चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा त्यांना कार्यालयात प्रवेशा 
देण्यात येणार नाही. 
४. सरदरच्यासूचना पुढील आदेझापर्यन्त लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.व का.) 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए/"/५/.॥89॥9/9५॥॥॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२००४०८१३०६५९९४०७ असा आहे. हे 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


Digitally signed by Anshu Sinha 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=General 


राज्यपाल —_ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने A N S h U Administration Department, 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व , poctilcod pena 
2.5.4.20=a3a7504068b24f4e7eb02774 
56c1fe4e5d3 1e4d0b0fdc81eb8816e33 
०573505", 


e 
serialNumber=e71208cc885f6d3c01b 
| N h a 374ed0921df256abda4ed94d69472de 
b566c39b4ee68c, cn=Anshu Sinha 
Date: 2020.04.08 13:50:28 +05'30' 
(अन्शु सिन्हा) 
सचिव (प्र.सु.व.र.व.का) 


प्रत: 
, मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

षु. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

६. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

, मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 

१०. मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

१३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

१४. प्रबंधक, लोकायुक्‍त व उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, 

१५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

१६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१७. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१८. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

१९. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 

२०. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२१. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

२४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ), 

२५. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

२६. इंडियन AAS काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई-४०००२५. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.व का.) 


२७. 
RC. 
२९. 


३०. 
३१. 


३२. 
38. 
३४. 


नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई ४०००३८. 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. ८३-अ, 

कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई ४००००४. 
भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

निवड नस्ती (1.9231), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


पृष्ठडपैकी३ 


